भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक 
(विधि) गट-अ या पदावर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भासंप-२०२०/प्र.क्र. १८/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : Qo ऑगस्ट, २०२० 


area निर्णय 


भाषा संचालनालयातील सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदावर कार्यरत 
असलेले श्री. अ. वा. गिते यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय असलेल्या एस-२० : रु.५६१००- 
१७७५०० या वेतनमानातील भाषा उपसंचालक (विधि) गट-अ या संवर्गातील पदावर या आदेशाच्या 
दिनांकापासून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना भाषा 
संचाळनालय (मुख्यालय), मुंबई येथील रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निकालाच्या विरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
दाखल केली आहे. या संबंधात सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१६ ब च्या क्र.बीसीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.३१२५/१६ ब, दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्राद्वारे दिलेल्या सूचनांनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात व सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून, सहाय्यक भाषा संचाळक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता 
यादीमधील मागासवर्गीय कर्मचारी यांना यापूर्वीच्या टप्प्यावर शासन निर्णय दि.२५.०५.२००४ मधील 
तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेले कर्मचारी वगळून 
विचाराधीन तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आळी आहे. याशिवाय प्रस्तुत पदोन्नती खालील अटींच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. 


१. सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहील. 
२. या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे त्यांना नियमित पदोन्नतीचे वा सेवाज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त 
होणार नाहीत. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासंप-२०२०/प्र.क्र.१८/आस्था-२ 


३. सदरची पदोन्नती त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही न्यायिक/फौजदारी कार्यवाही सुरु नाही या धारणेच्या 
अधिन राहील. 

४. सदरची पदोन्नती त्यांना भाषा संचालनालयामधील सेवेमधीळल पदावर स्थायीत्व प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाले आहे, या धारणेच्या अधीन देण्यात येत आहे. 


विभागप्रमुखांनी वरिल अटींची शहानिशा करावी. 


संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. त्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८२०११५०४१३७३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


H a rs h Wa rd h Harshwardhan Tukaram 


Jadhav 
DN: CN = Harshwardhan 
a n गृ Uu ka ra mM Tukaram Jadhav, C = IN, S = 


laharashtra, O = Government 


J ad h av Of Maharashtra, OU = Marathi 


Language Department 
Date: 2020.08.20 13:33:23 
+05'30' 


(हर्षवर्धन तु. जाधव) 
प्र. उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (मराठी भाषा), मंत्रालय, मुंबई. 

४. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (मराठी भाषा), मंत्रालय, मुंबई. 

५. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२/का-१६ब), मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे, मुंबई. 

qo. विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, सर्व विभागीय कार्यालये, (भाषा संचालनालयामार्फत). 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. श्री. अ. वा. गिते (भाषा संचालनालयामार्फत). 

१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


